विभागीय लेखापाल (परिविक्षाधीन) यांच्या सहा 
अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ मिळणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्र.ईएसटी-२०१९/प्र.क्र.०१/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ मार्च, २०१९ 


संदर्भ:- १) सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा शासन निर्णय क्र.ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.२९/प्रशासन-१ 

दि.२२.०३.२०१६ 

२) सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा शासन निर्णय क्र.ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.११/प्रशासन-१ 
दि.०९.०३.२०१७ 

३) सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा शासन निर्णय क्र.ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.१००/प्रशासन-१ 
दि.०४.०१.२०१७ 

४) वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.9/१६/आपु.क. 
दि.२७.०१.२०१७ 

५) सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा शासन निर्णय क्र.ईएसटी-२०१८/प्र.क्र.०८/प्रशासन-१ 
दि.२०.०२.२०१८ 

६) अधिक्षक अभियंता, सा .बां. मंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. सअअ (मु / परिमंडळ / का-७/ 
प्र.क्र.०८/२०१८/१० दि. ०१.०१.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र, नागपूर या कार्यालयाकडील नव्याने नियुक्‍त 
विभागीय लेखापाल (परिविक्षाधीन) यांचेकरिता संदर्भाधीन क्र. १, २ व ३ च्या शासन निर्णयान्वये निर्माण 
करण्यात आलेल्या अनुक्रमे ६७, १० व ०७ अधिसंख्य पदांपैकी प्रपत्र -अ« मध्ये नमूद सहा विभागीय 
Saar! परिविक्षाधीन कालावधीमध्ये उत्तीर्ण करावयाची विभागीय परीक्षा विहीत कालावधीत उत्तीर्ण न 
केल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी एक वर्षाने वाढविण्यात आल्यामुळे सदर वाढीव परिविक्षाधीन 
कालावधीमध्ये त्यांना वेतन मिळण्याकरिता त्यांच्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदांना एक 


वर्षाकरिता मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र, नागपूर या कार्यालयाकडील नव्याने नियुक्‍त 
विभागीय लेखापाल (परिविक्षाधीन) यांना त्यांच्या परिविक्षाधीन कालावधीमध्ये वेतन मिळण्याच्या दृष्टीने 
(वे. श्रे. ३५४००-११२४००, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार) संदर्भाधीन क्र. १, २ व ३ च्या शासन 


निर्णयान्वये अनुक्रमे ६७, १० व ०७ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. त्यापैकी प्रपत्र -अ" मध्ये 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१९/प्र.क्र.०१/प्रशासन-१ 


नमूद अनुक्रमांक १ ते ४ येथील विभागीय लेखापालांनी परिविक्षाधीन कालावधीमध्ये उत्तीर्ण करावयाची 
विभागीय परीक्षा विहीत कालावधीत उत्तीर्ण न केल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी एक वर्षाने 
वाढविण्यात आला आहे. तसेच प्रपत्र -अ« मध्ये नमूद अनुक्रमांक ५ते ६ येथील विभागीय लेखापालांनी 
परिविक्षाधीन कालावधीमध्ये उत्तीर्ण करावयाची विभागीय परीक्षा विहीत कालावधीत उत्तीर्ण न केल्याने 
त्यांच्या एक वर्षाच्या वाढीव परिविक्षाधीन कालावधीकरिता संदर्भाधीन क्र. ५ च्या शासन निर्णयान्वये त्यांच्या 


अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. तथापि सदर वाढीव परिविक्षाधीन कालावधीमध्ये त्यांनी 
विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण न केल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन काळावधी आणखी एक वर्षाने वाढविण्यात आला 


आहे. सदर वाढीव परिविक्षाधीन कालावधीमध्ये प्रपत्र -अ मध्ये नमूद सहा विभागीय लेखापालांना वेतन 


मिळण्याकरिता त्यांच्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदांना एक वर्षाकरिता मुदतवाढ 
देण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. या एक वर्षाच्या वाढीव प्रशिक्षण कालावधीकरिता निर्माण करण्यात 


आलेल्या सदर अधिसंख्य पदांची सेवार्थ प्रणालीमध्ये नोंद घेण्यात यावी. प्रपत्र -अ- मध्ये नमूद उमेदवारांचा 


वाढीव परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त झाल्याच्या दिनांकानंतरच्या दिनांकास सदर अधिसंख्य पद आपोआप 
संपुष्टात येईल. 

2. या बाबीवरील खर्च -मागणी क्र. एच-६, २०५९ सार्वजनिक बांधकामे, ८० सर्वसाधारण , 009- 
संचालन व प्रशासन (योजनेतर) (०८), कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, मुंबई (०८) (०२) कार्यान्वयन 
(२०५९ १२४५)० या लेखाशिर्षाखालील सन २०१७-२०१८ व सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३४/ आपुक दि.१६.०१.२०१९ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०३२९१२३३१०९८१८ असा आहे. हा seal डिजिटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Nisha Manohar Mahajan 


N IS h a M ano h alr DN: CN = Nisha Manohar Mahajan, C = IN, 
: S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = PWD 
M a h च] an Date: 2019.03.29 12:35:47 4-05'30' 
(नि. म. महाजन) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
२. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१९/प्र.क्र.०१/प्रशासन-१ 


३. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
४. प्र. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

६. महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 

८. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई. 

९. सर्व सह सचिव, उप सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. सर्व अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, वान्द्रे (पूर्व, मुंबई. 

१३. जिल्हा कोषागार / उपकोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१४. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-११/ आकृतिबंध पुनर्रचना कक्ष), मंत्रालय, मुंबई ३२ 
१५. कार्यासन सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

१६. कार्यासन प्रशासन-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१९/प्र.क्र.०१/प्रशासन-१ 


प्रपत्र अ 


झासन निर्णय क्र. ईसटी-२०१९/प्र.क्र.०१/प्रशासन-१ 
दि. २९ मार्च, २०१९ च्या सोबतचे प्रपत्र 


अ. उमे शासन सेवेत | परिविक्षाधीन | सा. बां. वि.च्या| वाढीव पा. बां. वि. च्या | प्रशिक्षण 
क्र. | नाव रूजू झाल्याचा | कालावधी ज्या शासन | प्रशिक्षण य शासन |कालावधी 
दिनां समाप्त होण्याचा| निर्णयान्वये सदर| कालावधी निर्णयान्वये सदर आणखी एक 
दिनांक अधिसंख्य पद | समाप्त अधिसंख्य पदाला वर्षाने 
निर्माण करण्यात | होण्याचा मुदतवाढ देण्यात |वाढविण्यात 
आले त्याचा दिनांक आली त्याचा आल्याने सदर 
दिनांक दिनां वाढीव 
प्रशिक्षण 
कालावधी 
समाप्त 
होण्याचा 
दिनांक 
शि अमित १०.१०.२०१६ | ०९.१०.२०१८ | ०४.०१.२०१७ | ०९.१०.२०१ ia ian 
बोब् म.पू. ९ 
2 अखिल oe peewee र Sen | 
मे म.पू. ९ 
क eee ee) | 
म.पू. 
8 जा le le en ee 
रि ६म.पू. ९ 
५ ।गजानन ०९.१२.२०१५ | ०८.१२.२०१७ । २२.०३.२०१६ |०८.१२.२०१८ | २०.०२.२०१८ ०८.१२.२०१९ 
कुमावत म.पू. 
६ | संतोष २१.१२.२०१ | 20.92.2099 | २२.०३.२०१६ ।२०.१२.२०१८ | २०.०२.२०१८ २०.१२.२०१९ 
प्रसाद षु 
मीना म.पू. 


Digitally signed by Nisha Manohar Mahajan 
DN: CN = Nisha Manohar Mahajan, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = PWD 

Date: 2019.03.29 12:36:08 +05'30" 


Nisha Manohar 
Mahajan 


(नि. म. महाजन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


